अकोला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०६ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जानेवारी,२०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र जा.क्र.का-२(२)/दर्जोन्नती/२०२०/४३४, दि.०४/०२/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र जा.क्र.का-२(२/दर्जोन्नती/२०२०/३१०७, दि.२४/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अकोला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अकेला यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकेला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा 
तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
तेल्हारा तालुका 
१. | Ades खु. ते तेल्हारा तालुका | ०/०० ते १/५०० | 4.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२७ 
हद्द रस्ता. 
अकोट तालुका 
२. नांदखेड ते अकोट तालुका हद्द | ०/०० ते ०/५०० | 0.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४७ 
रस्ता. 
एकुण लांबी २.००० कि..मी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०६ /नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण 


मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 2.000 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१४८.४४ +2.00) 
म्हणजेच २१५०.४४ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११११७०११९२२१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT SANDIPAN मान 


5.4.20=3021bf955fefd7 1ffadSdd7c97769147F1 9aca6383a 1 2fed6cff484od 
78e224a, pseudonym=44879507 ASSBADCE 1C62B2D52FC25354CE08SDFF, 


serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABOBBCB1 
6CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.01.11 17:01:47 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकेला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर कराव) 

जिल्हाधिकारी, अकेला. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अकोला. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


to} 
4 
द 
9 


~S~XE re rr wr  ८-.  $ः-2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


